राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत 
जनजागृती उपक्रम कृती नियोजन -सन २०२०-२१ 
साठी सुधारीत प्रशासकीय मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः आयईसी -२०२०/प्र.क्र.१७६ /आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २५ जानेवारी, २०२२ 
वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-मावज २०१६ /प्र.क्र.३९७ /३४, दि.०५.०१.२०१७. 
2) आयुकक्‍्त,आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- राआशिवसं/प्रसिध्दि/प्रश्ा.मा. २०२०- 
२१/३९२४/२०२०,दिनांक १७.०७.२०२०. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आईसी-२०२०/प्र.क्र.१७६/आरोग्य-३, दि.२१.१२.२०२० 
४) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे क्रमांक- वृत्तचित्र-२०२१/९॥/॥ -ESB ओटोरिक्षाबाबत 


/का-७/२००, दि.२५.०८.२०२१. 


शासन निर्णय: 

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (९॥॥) अंतर्गत जनजागृती उपक्रम कृती नियोजन सन २०२०-२१ 
अंतर्गत प्रशासकिय मान्यता संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आली होती. सदर शासन निर्णयातील 
जनजागृती व प्रसिध्दी उपक्रमातील एसटी पॅनलव्दारे जाहिरात करण्याऐवजी राज्यातील जिल्हा व तालुका 


एसटी स्टँडमधील इलेक्ट्रॉनिक साईन बोर्ड या माध्यमाव्दारे जाहिरात करण्याकरीता माहिती व जनसंपर्क 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी 2020/H.H. १७६/आरोग्य 3 


महासंचालनालयाने संदर्भ क्र.४ नुसार सुधारीत मान्यता दिली असून सदर कार्यक्रमास पुढीलप्रमाणे प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे :- 
Sr. | FMRCode कार्यक्रमाचे नाव मिडीयाचे प्रकार प्रस्तावित | एकुण निधी 
No. निधी (रु. (रु. 
लाखात) | लाखात) 
नियमित लसीकरण एसटी स्टँडमधील 
; ११.८.१ 
(Routine Immunization) इलेक्ट्रॉनिक साईन बोर्ड ७४.१० ७४.१० 
एसटी स्टँडमधील १३.०० 
२ | ११.२४.४.२ | NOHP हती १३.०० 
इलेक्ट्रॉनिक साईन बोर्ड 
एसटी स्टँडमधील १३.०० 
३ ११.२४.४९ | MEMS ate १३.०० 
इलेक्ट्रॉनिक साईन बोर्ड 
२. वर नमूद विविध उपक्रमांसाठी आवश्‍यक रु.१५९४.७६ लाख इतका खर्च सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता 


मंजूरी असलेल्या राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत (। ११ IEC-BCC) जनजागृती कार्यक्रम अंतर्गत 


मंजुर निधी रक्‍कम रु. ४९९६.८७ लाख या निधीमधून भागविण्यात यावा. तसेच सदर निधी दि. ३१ मार्च, २०२२ 


पर्यंत खर्च करण्यात यावा. 


Bs 


सदर उपक्रमास महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई यांनी दि.२५ ऑगस्ट, 2029 


रोजीच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 


Os 


सदर निधीची अंमलबजावणी राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानतंर्गत कार्यरत २७ महानगरपालिका, ६५ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी 2020/H.H. १७६/आरोग्य 3 


नगरपालिका व ४ कटकमंडळे अशा एकूण ९५ शहरांमध्ये करण्यात यावा. तसेच या निधीचा वापर केंद्र 
शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे करण्यात येण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८,भाग पहिला, उपविभाग-दोन मधील 
अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच शासन निर्णय, उद्योग व ऊर्जा विभागाच्या दिनांक ०१ डिसेंबर,२०१६ अन्वये 
सर्व अटी व acid नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


६. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५५/.॥६१७9॥॥१9.90०९.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२४१५००५३६११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Ros h a al | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | n es h Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, 


Kadam P atl | OU = Public Health 


Department 
Date: 2022.01.25 11:12:23 
+05'30" 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल-१/ 2, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी 2020/H.H. १७६/आरोग्य 3 


३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

५. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन)आरोग्य सेवा, मुंबई. 

६. उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


१०. निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


